चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी 
यांचे अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २७ 
अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ मध्ये पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २९ ऑगस्ट, २०२२ 


१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, दि.१३.०९.२०१९ 

२. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, दि.२१.०९.२०२१ 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २२.०२.२०२२ 

४. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३ /योजनेत्तर/प्र.क्र.५३ (29-22)/243, दिनांक ०९.०२.२०२२ 

५. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९, दि.१६.०३.२०२२ 

६. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ 

७. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्रमांक 
कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/९६, दिनांक २२.०८.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्र.४ व ७ 
अन्वये चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत 
योजनेतील २७ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते २८.०२.२०२३ 
पर्यंत पुढे चालु ठेवण्यास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत विनंती केलेली आहे. 


यापूर्वी महसूल व वन विभागच्या संदर्भ क्र.५ च्या शासन निर्णयान्वये चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व 
व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील योजनांतर्गत योजनेतील २७ अस्थायी पदांना सन २०२२-२३ 
मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२२ ते ३१.०८.२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच 
सदर योजनेत्तर योजनेमध्ये एकूण मंजूर अस्थायी स्वरुपाचे २८ पदांपैकी केअर टेकर-१ पद संदर्भ क्र.१ 
व २ च्या शासन निर्णयान्वये निरसित करण्यात आलेले आहे. उर्वरीत २७ पदे संदर्भ क्र.२ च्या सुधारीत 
आकृतीबंधाचे पुर्नगठन प्रमाणे वन विभागाच्या एकूण २६५७३ पदांमध्ये या योजनेतील १५१ पदांचा 
GATS आहे. 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.६ दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण 
करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा GAT आकृत्तीबंधात करण्यात आलेला नाही, BAM अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 


त्यानुसार चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अखत्यारीतील 
योजनांतर्गत योजनेतील २७ अस्थायी पदांना दि. ०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत चालू 
ठेवण्यास सोबत जोडलेल्या विवरण पत्रानुसार शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर 
मुदतवाढ संदर्भ क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेला आकृत्तीबंधात या पदांचा समावेश आहे 
या अटीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-सी-७, प्रधान शिर्ष २४१५, कृषी विषयक संशोधन व 
शिक्षण, ०६-वनीकरण, २७७-शिक्षण, (००) (०३) “चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, 
चंद्रपूर” (२४१५-१०७७) या लेखा शिर्षाअंतर्गत सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर होणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर कालावधी मध्ये त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा 
घेवून सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्‍यक आहे. या नंतर 
सुधारीत आकृतीबंध निश्चीत करण्याकरीता कालावधी वाढवून देण्यात येणार नाही. 


प्रस्तूत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक- पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ 
आ.पु.क., दिनांक १८.०८.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९०१११३९२१२२१९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
PINGALE BHANUDAS ocx ठाक BHANUDAS NARAYAN, CNS 


INMENT OF MAHARASHTRA, 


NARAYAN eho meets Narcesaean 
(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन-दुय्यम संवर्ग) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संशोधन, शिक्षण व प्रशिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
५. मुख्य वनसंरक्षक (शिक्षण व प्रशिक्षण) महाराष्ट्र राज्य पुणे 
६. संचालक, चंद्रपूर वन प्रशासन, विकास व व्यवस्थापन अकादमी, चंद्रपूर 
७. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 
९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४५४), मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१०.वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/वित्तिय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
११.कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.निवडनस्ती, फ-९ कार्यासन,म. व व.वि,.मंत्रालय,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९ 


शासन निर्णय क्रमांक:-संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५१/फ-९, दिनांक २९ ऑगस्ट, २०२२ सोबतचे विवरणपत्र चंद्रपूर 


वन प्रशासन विकास व व्यवस्थापन प्रबोधिनी यांच्या अधिपत्याखालील अस्थायी पदांची स्थिती:- 


(दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली पदे) 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या शेरा 
ca संचालक (वनसंरक्षक दर्जा) i‘? | शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ प्र.क्र. 
२ शारीरीक शिक्षण निर्देशाक (१. | फ-२, दि.१३.०२.२०१५ 
३ लिपीक 2 अन्वये 
४ प्रयोगशाळा परीचर ‘a 00 
षु शिपाई ४ 
६ मुख्य लेखापाल [ae | 
७ केअर टेकर a दिनांक = 93.08.2098 च्या शासन 
निर्णयान्वये पद निरसित करण्यात आलेले 
आहे. 
माळी २ 
सफाई कामगार २ 
(१० | ० चौकीदार re 
qa अपर संचालक (fas) (१. | 
एकूण १६ 
१२ उपअभियंता i शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१५/ 
१३ लघुलेखक उच्चश्रेणी ‘oe | प्र.क्र.9९/फ-२, दि.३१.०३.२०१५ अन्वये 
१४ वाहन चालक २ (संचालकाचे १ पद द्विरुक्ती झाल्याने कमी 
१५ | वनरक्षक २ करण्यात आले आहे) 
१६ | ग्रंथालय परीचर fa 
एकुण ७ | 
१७ । सहाय्यक वनसंरक्षक ३ शासन निर्णय क्रमांक एफडीएम-२०१४/ 
१८ | वनपरिक्षेत्र धिकारी (१. | प्र.क्र.६२/फ-२ दि.०४.१२.२०१४ 
एकुण (४ | नुसार सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची श्रेणी 
एकुण पदे (१६५७५४) २७ अवनत करुन वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे पद 


दर्शविण्यात येत आहे. 


lly signed by PINGALE BHANUDAS NARAYAN 


PINGALE BHANUDAS DN: CN = PINGALE BHANUDAS NARAYAN, C 
NARAYAN MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST 


(भा. ना. पिंगळे) 
उप सचिव (वने) 


महसूल व वन विभाग 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


